Blood Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व 
सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत साहित्य 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.ई६०४/आ -७ 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 


नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
तारीख: ०३ ऑक्टोंबर, २०१८. 


१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
#.SHS/Blood Cell/AA/ 28088, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१७. 
२) समक्रमांकाचा दिनांक २८ मार्च, २०१८ चा शासन निर्णय. 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआआ/राज्य रक्‍त कक्ष/शासन निर्णय दुरुस्ती/४४७७८, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१७. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


शासनाच्या संदर्भ क्र.२ अनुसार Blood Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व सिकलसेल कार्यक्रमांतर्गत 
साहित्य खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 
त्यामध्ये थ॑लेसेमिया व हिमोफिलिया यांच्या औषधांची आवश्‍यकता व दर खालीलप्रमाणे नमूद केळेला आहे. 


Name Requirement Rate Total | Total in 
Round 
Figure 
THALASSEMIA 
Tab. Deferasirox-250mg 440000 12.35 5434000 54.34 
Tab. Deferasirox- 500mg 418000 20.33 8497940 84.98 
Tab. Deferasirox- 250mg 14000 44 61600 0.61 
Tab. Deferasirox- 500mg 14000 7.7 107800 1.07 
HEMOPHILIA 
Factor VII 800 Vials of Img 41275.5 33020400 330 
Factor ५111 with VWE 11000 Vials of 250 IU 3300 36300000 363 
Factor VII 50000 Vials of 250 IU 2700 135000000 1350 
Factor IX 4650 Vials of 600 IU 12338 57371700 573 
FEIBA 2225 Vials of 500 IU 23415 52098375 520 


सदरहू शासन निर्णयातील वरील तक्‍्त्याऐवजी पुढील सुधारित THA अंर्तभूत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


ग.1,/७५1,१॥1/५ 
SR. | Medicine Name Strength Total Qty. | Approx. Unit | Total In Rs. 
NO. Rate Including all 

Taxes (Rs.) 

1 Tab.Deferasirox 250 mg 700000 8.3 5810000/- 
2 Tab.Deferasirox 500 mg 539000 14.6 7869400/- 
3 Tab.Deferiprone 250 mg 36400 4.4 160160/- 
4 Tab.Deferiprone 500 mg 28000 7.7 215600/- 

HEMOPHILIA 
5 Factor VII 1 mg 800 41275.5 33020400/- 
6____| Factor VIII with VWF 250 IU 19000 2000 38000000/- 
fi Factor VII Recombinant 250 IU 77530 2000 155060000/- 
18 | Factor IX 600 IU 4000 9012 36048000/- 
19 | APCC 500 IU 2200 23415 51513000/- 


२. वरील औषधांची खरेदी दिनांक २८/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व शा्तींच्या अधिन 
राहून हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी कक्ष), मुंबई यांच्याकडून निविदा प्रक्रिया 
राबूवन खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


me सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201809261201464417 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by 5. A. 
Pedgaonkar 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, C = 


. ° IN, S = Maharashtra, O = 
P ed g ad al kar Government Of Maharashtra, OU 


= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.10.03 17:10:24 
+05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५. सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६. उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


Cc AW A OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. ६०४/आ -७ 


७. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FwB मार्फत) 

९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


